RNI No. MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७ , अंक - ४८ ] 


शुक्रवार , डिसेंबर ७, २०१८ / अग्रहायण १६ , शके 


१ ९ ४० 


[ पृष्ठे १५ 


असाधारण क्रमांक ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट - ७ ब 


क्रमांक साशा/ नपा/निवडणूक / ४१७६/ २०१८ .-- राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . एसईसी-१० ९ ४/१६४/ १९९ ४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९ ४, आदेश रानिआ/ न.प. २०१६/ प्र.क्र . ७/ का - ६, दिनांक ७ मे २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( सन १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) ( यापुढे " सदर अधिनियम" 
म्हणून 

संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) खाली सातारा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे मलकापूर 
नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा आदेश क्रमांक साशा/ नपा/ 
निवडणूक -३८३६ / २०१८, दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१८ आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ (सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) चे कलम १० , पोट - कलम ( १) परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करणेत आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी, श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट -कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


९ 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १ ९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या 
कलम ९, पोट- कलम ( २) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक 
नपाप्र/ १ / कावि -६३८/ २०१८, दिनांक ऑक्टोबर २०१८ ( महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ ) च्या आदेशान्वये त्यांनी मलकापूर 
नगरपरिषदेबाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग 
याच्यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केल्या आहेत . 


१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१ ९ 


२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास 
वर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास वर्ग 


२ 


।। 


-- 


५ 


( १ ) 


एच -४४५, भाग एक - अ ( असा .) ( पु.वि.पु.) - ४८ 


२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १ ९ ४० 

३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ). 
४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब ) व ( क ) 
येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून 

ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील. 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


-- 


१ 


३ 


& 


५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ. क्र . ४ समोरील 

नमूद 

केलेल्या जागा ) 
२. त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१० ९ ४/ १६४ /१ ९९ ४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
१९९ ४, आदेश क्रमांक रानिआ / न. प. २०१६ / प्र.क्र . ०७/ का -६, दिनांक ७ मे २०१६ व १५ जून २०१६ मा . राज्य निवडणूक आयोग , मा . राज्य 
निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ /नप-२०१८ /प्र. क्र . १५/ का . ६, दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ , मा. विभागीय आयुक्त 
यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र-१/ प्रभाग रचना/ कावि -७५१/ २०१८ , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम, १९९ ५ चे कलम १० व पोट -कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा 
याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या भागांत विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे 

प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक लोकसंख्या क्रमांक ( उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 

किती जागा 
अनुसूचित 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जातीची व 

जसे अनु . जाती/ 
अनुसूचित 
जमातीची 

नागरिकांच्या मागासवर्ग 
लोकसंख्या 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


नाव 


असल्यास 


अनु. जमाती/ 


( अनु . जाती/ 
अनु. जमाती) 


नागरिकांचा 
मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी 
धरून ) 


१ 


२ 


w 


३ 


४ 


५ 


१ 


१ 


एकूण - ३४७५ 


१ - अ 


व्याप्ती 


अ.जा - २६५ 


१ - ब 


अ . ज . 


९ 


संगम हॉटेल परिसर, कालिदास मार्केट , १- अ- सर्वसाधारण महिलांसाठी 
नेहरूनगर, रिमांड होम परिसर, चांदे राखीव. 
वस्ती, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, 

१ - ब- सर्वसाधारण 
शास्त्रीनगर परिसर, वीर लाईन , नेताजी 
सुभाषचंद्रनगर, वारणा हॉटेल परिसर, 
जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, दत्तनगर 
परिसर, साईनगर , विशाल कॉलनी, 
संभाजी कॉलनी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


२ 


२ 


एकूण - ३०१० 


२ - अ 


अ.जा - ३४३ 


२ - ब 


अ . ज 


१८ 


" 


उत्तर 


उत्तर कराड नगरपरिषद हद्द 
पूर्व दत्तनगर पूर्वेचा रोड, कराड मार्केट 

यार्ड- मलकापूर- नांदलापूर राज्य 

मार्ग क्र . १४४ 
दक्षिण हॉटेल नवरंगचे उत्तर बाजूने पूर्व 

दिशेस दत्तनगरकडे गेलेला रोड , 
पश्चिम राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ ( एशियन हायवे 

४७ ). 
व्याप्ती अजंठा पोल्ट्री फार्म परिसर , २ - अ- नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 

मळाईनगर , यशवंतनगर , प्रीतिसंगम महिलांसाठी राखीव . 
मंगल कार्यालय परिसर , मुल्ला वस्ती, 

२- ब- सर्वसाधारण 
गोकाक ऑफिस परिसर , तुळजाई 
नगर, हॉटेल नवरंग परिसर, अक्षदा 
मंगल कार्यालय परिसर , हॉटेल 
राजतारा परिसर , लक्ष्मी कॉलनी , 
सरस्वती कॉलनी , ज्ञानदीप कॉलनी. 
कराड नगरपरिषद हद्द , साईनगर 
कडे गेलेला आर.सी.सी. रस्ता , 

नवरंग हॉटेलचे उत्तरेकडील रस्ता 
पूर्व 

मौजे गोळेश्वर गाव हद्द 
दक्षिण श्री . रामचंद्र गणपती जाधव यांचे 

घराचे उत्तर बाजूने पूर्वेस गेलेला 

रस्ता. 
पश्चिम कराड मार्केट यार्ड- मलकापूर 

नांदलापूर राज्य मार्ग क्र . १४४ व 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४. 
व्याप्ती तवटे मार्केट परिसर , डी.एम.एस. ३- अ- नागरिकांचा मागास 

कॉम्प्लेक्स परिसर, म्हसोबा मंदिर प्रवर्गासाठी राखीव . 
परिसर , गणेश मंगल कार्यालय ३- ब- सर्वसाधारण महिलां 
परिसर, कुसुम रेसिडेन्सी परिसर , साठी राखीव. 
विश्रामनगर जिल्हा परिषद प्राथमिक 
शाळा परिसर , अहिल्यानगर अंतर्गत 
रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग, बिरोबा 
मंदिराचे पूर्वेकडील भाग, गजानन 
पतसंस्था परिसर, भारती विद्यापीठ 
परिसर , यशवंत हौसिंग सोसायटी 
व परिसर , श्री . गोफणे यांचे हॉटेल 
ते श्री . ताटे यांचे घरापर्यंतचा दक्षिण 
भाग , आनंदराव चव्हाण हायस्कूल 


३ 


३ 


एकूण - ३६३० 


३ - अ 


अ.जा - ५ ९ ५ 


३ - ब 


अ . ज - ३२ 


परिसर . 


उत्तर 


पूर्व 


रि.स.नं. २७६ , २७५ ची हद्द. 
रि.स.नं. २७३ ची हद्द व कराड 
मार्केट यार्ड- मलकापूर- नांदलापूर 
राज्य मार्ग क्र . १४४ . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


दक्षिण हॉटेल गंधर्व, आनंदराव चव्हाण 

हायस्कूलकडे जाणारा रस्ता (पूर्व 
पश्चिम व दक्षिण उत्तर नकाशाप्रमाणे), 
मलकापूर मुख्य रस्ता ( रफिक 
इनामदार यांचे घरापासून ते अहिल्या 

चौक), अहिल्यानगर अंतर्गत रस्ता. 
पश्चिम राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ ( एशियन हायवे 

४७) . 


४ 


oc 


४ - अ 


व्याप्ती 


४ - अ- सर्वसाधारण महिलांसाठी 


एकूण - २ ९९ १ 
अ.जा - २२ ९ 


४ - ब 


राखीव . 


अ . ज - ४ 


४ - ब- सर्वसाधारण 


भोजगावकर कॉम्प्लेक्स परिसर , 
मळाई टॉवर , सोनाई मंगल कार्यालय 
परिसर, हौसाई कन्याशाळा परिसर, 
कराड खरेदी विक्री संघ पेट्रोल पंप 
परिसर , नटराज थिएटर परिसर , 
नाकोडा स्टील परिसर, लाहोटी 
नगर, इंदुमतीनगर, शिवाई पतसंस्था 
परिसर , मोरया कॉम्प्लेक्स परिसर , 
कोणार्क पार्क , संगम कॉलनी, मामा 
बझारचे उत्तरेकडील परिसर , दत्त 
मंदिराचे पूर्वेकडून गेलेल्या रस्त्याच्या 
पूर्वेकडील भाग . 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ ( एशियन 
हायवे ४७) व कराड नगरपरिषद 
हद्द. 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ ( एशियन 


उत्तर 


पूर्व 


हायवे ४७) . 


दक्षिण 


जिल्हा मार्ग क्र . ५५ ( ढेबेवाडी 
गावाकडे जाणारा रस्ता), डी.पी. 
जाधव यांचे घरासमोरील रोड , 
दत्त मंदिराच्या समोरून उत्तरेकडे 


पश्चिम 


जाणारा पक्का रस्ता. 


५ 


५ 


५ - अ 


व्याप्ती 


एकूण - ३१ ९ ३ 
अ.जा - ६४१ 


५- अ- अनुसूचित जातीसाठी 


५ - ब 


राखीव . 


अ . ज - २६ 


५ - ब- सर्वसाधारण महिलां 


साठी राखीव . 


दत्त मंदिर परिसर, संपूर्ण बागल 
वस्ती परिसर, दत्त -शिवम हौसिंग 
सोसायटी, जय मल्हार कॉलनी, न्यू 
सर्वोदय सोसायटी व त्याचा उत्तर 
भाग , अयोध्यानगरी, 

नूतन 

मराठी 
प्राथमिक शाळा परिसर, शिवदर्शन 
हौसिंग सोसायटी, बालाजी कॉलनी 
पूर्व भाग. 
कोयना नदी. 
दत्त मंदिराच्या समोरून उत्तरेकडे 
जाणारा पक्का रस्ता . 
जिल्हा मार्ग क्र . ५५ ( ढेबेवाडी 
गावाकडे जाणारा रस्ता). 


उत्तर 


पूर्व 


दक्षिण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


५ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


ज 


पश्चिम बालाजी कॉलनी मधून उत्तर दिशेकडे 


गेलेला रस्ता. 


६ 


६ 


६ - अ 


एकूण - ३१७४ 
अ.जा ३७३ 


६ - ब 


६ 


अ . ज - २० 


- 


व्याप्ती बालाजी कॉलनी पश्चिम भाग , जाधव ६- अ- नागरिकांच्या मागास 

वस्ती , पोळ वस्ती, वाघमारे वस्ती, प्रवर्गासाठी राखीव . 
पवार वस्ती , गणेश मंदिर परिसर , ६ - ब- सर्वसाधारण महिलां 
रैनाक वस्ती, इंगवले वस्ती, जाधव साठी राखीव . 
वस्ती, गणेश कॉलनी व पूर्वेकडील 
संपूर्ण भाग , शिवपार्वती कॉलनी, 
अभिनव कॉलनी, तडक वस्ती, त्रिमूर्ती 
कॉलनी, जिल्हा परिषद प्राथमिक 
शाळा, आगाशिवनगर नं . २ परिसर , 

हनुमाननगर परिसर , महसूल कॉलनी. 
उत्तर 

कोयना नदी. 
पूर्व बालाजी कॉलनी अंतर्गत उत्तर 

बाजूकडे गेलेला रोड 
दक्षिण आगाशिव डोंगर, खिश्चन दफनभूमी 

कम्पौंड . 
पश्चिम चचेगाव या गावाची हद्द, 


( ७ 


७ 


७ - अ 


एकूण - ३२६० 
अ.जा - ७३ ९ 


७ - ब 


७- अ- अनुसूचित जाती महिला 
साठी राखीव . 
७ - ब- सर्वसाधारण 


अ . ज - ४० 


व्याप्ती प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राचे 

पश्चिमेकडील झोपडपट्टी व परिसर , 
दांगटवस्ती, कोल्हाटी वस्ती, 
मलकापूर नगरपरिषद जलशुद्धीकरण 
केंद्र व त्याचे दक्षिणेकडील 
झोपडपट्टी, आझाद कॉलनी, जिल्हा 
परिषद हौसिंग सोसायटी , लोकमान्य 
कॉलनी , ढेबेवाडी रस्त्याचे लगतचा 
भाग ( माने वखारीपासून उत्तरेकडे 
गेलेला रस्ता, इंद्रप्रस्थ कॉलनी रस्ता 
क्र . १ पर्यंत ), सर्वोदय बॅकवर्ड क्लास 

हौसिंग सोसायटी. 
उत्तर जिल्हा मार्ग क्र . ५५ ( ढेबेवाडी 

गावाकडे जाणारा रस्ता). 
पूर्व माने वखारीचे पश्चिम बाजूने 

डोंगराकडे गेलेला रस्ता . 
दक्षिण आगाशिव डोंगर , सर्वोदय बॅकवर्ड 

क्लास हौसिंग सोसायटी. 
पश्चिम इमर्सन कंपनी कंम्पौंड , प्रभाग क्र . 

६ ची हद्द . 


. 


८ 


८ 


एकूण - ३६१० 


८ - अ 


व्याप्ती 


अ.जा - ३७८ 


८ - ब 


इंद्रप्रस्थ कॉलनी मधील पू- प . रस्ता 

८ - अ- नागरिकांच्या मागास 
क्र . १ चे दक्षिणेकडील सर्वोदय बॅकवर्ड प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव. 
क्लास हौसिंग सोसायटी पर्यंतचा भाग, ८ - ब- सर्वसाधारण 
माने वखारीपासून दक्षिणेकडे गेलेल्या 


अ . ज - ९ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


रस्त्याचे पूर्वेकडील भाग , वृंदावन 
कॉलनी, धर्मवीर संभाजीराजे कॉलनी, 
कृष्णा हॉस्पिटल परिसर, विठ्ठलदेव 
हौसिंग सोसायटी, कोयना औद्योगिक 
वसाहत , शिवदर्शन हौसिंग सोसायटी 
परिसर, व्यंकटेशनगर , खंडोबानगर, 
साई शिक्षक कॉलनी, थोरात मळा. 
जिल्हा मार्ग क्र . ५५ ( ढेबेवाडी 
गावाकडे जाणारा रस्ता). 
राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ ( एशियन हायवे 


उत्तर 


पूर्व 


४७). 


दक्षिण सर्वोदय बॅकवर्ड सोसायटी व राष्ट्रीय 

महामार्गापासून पश्चिमेकडे 
जखिणवाडी गावासाठी गेलेला रस्ता , 

लोकमान्य कॉलनी. 
पश्चिम माने वखारीचे पश्चिम बाजूने 

डोंगराकडे गेलेला रस्ता पूर्व- पश्चिम 
रस्ता क्र . १ पर्यंत , श्री . रामचंद्र पवार , 
सौ . आशा कुंभवडे व प्रकाश कोळेकर 
यांचे घराचे पश्चिमेकडील छोटा रस्ता , 
श्री . आत्माराम बोर्गे ते विमल पाटील 


यांचे घर . 


९ - अ 


व्याप्ती 


एकूण - ५३२८ 
अ.जा - ४७७ 


९ - ब 
९ - क 


अ . ज - १५ 


लक्ष्मीनगर (गावठाण) संपूर्ण परिसर, ९ - अ- नागरिकांच्या मागास 
अनुराज अपार्टमेंट व परिसर , प्रवर्ग महिलांसाठी राखीव. 
अहिल्यानगर अंतर्गत रस्त्याचे ९ - ब- सर्वसाधारण महिला 
दक्षिणेकडील व मुख्य रस्त्यालगतचा 

साठी राखीव . 
भाग, औदुंबर कॉलनी, हिंगसे किराणा ९ - क - सर्वसाधारण . 
स्टोअर्स परिसर , डॉ . बने यांचे 
घरालगतचा परिसर , शिवाजीनगर 
मुख्य रस्त्याचे पूर्वेकडील व 
पश्चिमेकडील संपूर्ण भाग , जगदाळेमळा 
व परिसर, स्मशानभूमी परिसर, रिलायन्स 
पेट्रोल पंप परिसर, बोरगे मळा, शिंदे 
मळा, बागल मळा , खरवत ओढा ते 
मळाईदेवी पतसंस्था पर्यंतचा भाग . 
मलकापूर मुख्य रस्ता रफिक 
इनामदार यांचे घरापासून ते अहिल्या 
चौक ते अहिल्यानगर अंतर्गत रस्ता 
बिरोबा मंदिरापर्यंत , औदुंबर कॉलनी 
पासून अनुराज अपार्टमेंटपर्यंत 

मुख्य 
रस्ता. 
मौजे गोळेश्वर व कापील गावाची 
हद्द, कराड मार्केट यार्ड- मलकापूर 


उत्तर 


पूर्व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


नांदलापूर राज्य मार्ग क्र . १४४ , 
बिरोबा मंदिर ते मुख्य रस्ता दक्षिण 

उत्तर रस्ता. 
दक्षिण कापील गावची हद्द 
पश्चिम आनंदराव हायस्कूलकडे गेलेला 

दक्षिण - उत्तर रस्ता नकाशाप्रमाणे, 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४ . 
टीप - ( १ ) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवलेले प्रभाग हे मंगळवार दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी काढलेल्या सोडतीप्रमाणे ( लॉटस) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले 

आहेत . 
(२) मलकापूर नगरपरिषद क्षेत्राच्या प्रभागाच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी मलकापूर नगरपरिषद कार्यालयात 
उपलब्ध राहतील. 

श्वेता सिंघल, 


जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा, 


६ 


डिसेंबर २०१८ 


BY THE COLLECTOR OF SATARA DISTRICT 


SCHEDULE 7 - A 


No. SA /NP / Election /4176 /2018. - In exercise of the powers conferred on meby Order No.SEC - 1094 / 
164/1994 , dated 31th October 1994 and Order No.SEC /NP - 2016 / P.K.07/KA -6 , dated 7th May 2016 of the 
State Election Commissioner,Maharashtra , the Collector of Satara district, hereby proposes to make the 
following draft order under sub - section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar 
Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act") to fix for the MalkapurMunicipal Council, the number and the extent of the wards into which the said 
municipal area shall be divided and to specify the wards reserved for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes, 
the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) , as the case may be, as shown in the Schedule 
to the draft order, Bearing No. SA /NP / Election / 3836 / 2018 , date 5th November 2018 watch published as 
required by the provision to sub -section (1) of Section 10 Maharashtra MunicipalCouncil, Nagarpanchayat 
and Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XLof 1965 ) ( hereinafter referred as "the saidAct ") forinformation 
of the residence of the Malkapur Municipal Council. After carefully considering the objections received by 
me in respect of the said draft order, I, Shweta Singhal , Collector, Satara in exercise of the powers confirmed 
on me by sub -section (1) of Section 10 of the said Acthereby make the following order namely . 


- 


Order 


Wheres , The Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner , Pune 
Division by his order No. NPA / 1 /WS-638 /2018 , dated October 2018 Maharashtra GovernmentGazette 
dated 9th October 2018 issued under sub -section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 )has fixed for the Malkapur Municipal 
Council, the number of councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens), as shown below. 


, 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


( 1 ) The number ofCouncillors to be elected 


19 


( 2 ) The number of Seats to be reserved , 


( a ) For the Scheduled Castes 


2 


( b ) For the Scheduled Tribes 


0 


(C ) For the Backward Class of Citizens 


5 


10 


( 3 ) The total number of seats to be reserved for Women ( including the 

number of seats reserved For Women belonging to the Scheduled 
Castes , The Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens). 


) 


(4 ) Out of seats at serial No.3 , the number of seats reserved Forwomen 

belonging to the Scheduled Castes, The Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens From amongst the seats reserved for Scheduled Castes , 
The Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens as shown in the Item 
at serial No.2 (a ), (b ) and (c ) Respectively are as under.— 


( a ) For the Scheduled Castes 


1 


O 


( b ) For the Scheduled Tribes 


(C ) For the Backward Class of Citizens 


3 


6 


(5 ) Number of seats reserved for women as General category (number 

of seats at serial Number 3 minus number of seats at serial number 4 ). 


2. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No.SEC . 1094/164/1994 , 
dated 31st October 1994 , Order No.SEC /NP - 2016 /P.K.07 /KA -6 , dated 7th May 2016 and SEC /NP - 2018 / 
P.K. 15 /KA.06 , dated 15th October 2018 of the State Election Commissioner, Maharashtra , read with sub 
section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 (Mah.XL of 1965), and as per final approval Divisional Commissioner letter No. NPP / 1 /Prabhag 
Rachana/KA /751/2018 , date 30th November 2018 , I, Shweta Singhal, Collector of Satara District,hereby 
fix the number and extent of the wards into which the said Malkapur Municipal Council area shall be 
divided and specify the wards in which seats shall be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes, 
Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes , and the Backward Class of Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule 
of this order. 


This Order shall take effect for the purpose of the next General Election held immediately following 
the date of this Order . 


Schedule 


Seat 
No. 


Description of boundary 
of the Ward (North , East, 

South and West) 


Ward Name of Total 
No. the Ward Population 
No , if any of ward , 

S.C 
Population , 

S.T. 
Population 


Reservation 
Category 
SC , ST, 

C , Women 
in SC , ST, 

BCC 
Category 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


Scope 


1 


Total - 3475 
S. C. – 265 
S.T. -9 


1 - A 
1 - B 


Sangam Hotel AREA , 
Kalidas Market, 
Neharunagar, Remand 
Home AREA , Chande 


1 - A -Reserved for 
General Woman 
1 - B -General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


o 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


07 


6 


Vasti, Zilla Parishad 
Primary School, 
Shastrinagar AREA , 
Veer Line, Netaji 
Subhash Chandra 
Nagar, Varna Hotel 
AREA , Zilla Parishad 
Primary School, 
Dattnagar AREA , 
Sainagar, Vishal 
Colony, Sambhaji 
Colony 


North 


Karad Municipal 
Council Boundary 


East 


Dattanagar east road 
Karad Market Yard 
Malkapur- Nandlapur 
State Road No. 144 


South 


Road to the east side 
of the Hotel Navrang 
towards Dattanagar on 
the north 
Sainagar R.C.C. Road 


side , 


West 


Nationalhighway No. 4 
(Asian Highway 47 ) 


2 


2 


Total - 3010 
S.C. - 343 
S.T. – 18 


2 - A 
2 - B 


Scope Ajanta Poultry Farm 2 - A -Reserved for the 

Area, Malainagar , Backward class of 
Yashwantnagar, Citizen Woman . 
Preetisangam Mangal 
karyalay Area , Mulla 2 -B- General 
Vasti , Gokak Office 
Area , Tuljainagar, Hotel 
Navarang 
Akshada Mangal 
Karyalay Area , Hotel 
Rajtara Premises , 
Lakshmi Colony, 
Saraswati Colony, 
Dnyandip Colony 


Area , 


North 


Karad Municipal 
Council Boundary , 
Sainagar R.C.C. Road 


East 


Mouje Goleshwar 
village boundary 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


5 


6 


South 


Road going east along 
the north side of Mr. 
Ramchandra Ganapati 
Jadhav s house 


West 


Karad Market Yard 
Malkapur- Nandlapur 
State Road No. 144 
and NH - 4 


3 


3 


Scope 


Total - 3630 
S. C. - 595 
S.T. - 32 


3 - A 
3 - B 


Tawate Market Area , 3 - A -Reserved for the 
DMS Area premises , Backward Class of 
Mhasoba temple Area , Citizens. 
Ganesh Mangal 
karyalay premises , 

3 - B -Reserved for 
Kusum residency 

GeneralWoman . 
Area , Vishramnagar 
zilla parishad primary 
school premises , 
North part of road under 
Ahilyanagar, Eastern 
part of Biroba temple , 
Gajanan Patsanstha 
Area , Bharti University 
campus , Yashwant 
Hospital Society and 
campus , Goffane s 
Hotel to Southern part 
of Mr. Tate s house , 
Anandrao Chavan High 
SchoolArea 


North 


Boundary of Survey 
No. 276,275 


East 


S.N. 273 border and 
Karad Market Yard 
Malkapur-Nandlapur 
State Road No. 144 


South 


Road to Hotel 
Gandharva , Road 
towards Anandrao 
Chavan High School 
( East-West and North 
South shown on Plan ), 
Malkapur Main Road 
(Rafiq Inamdar s 
house to Ahilya 
Chowk ) , road under 
Ahilynagar 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


99 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


5 


6 


West 


4 


4 


Scope 


Total - 2991 
S. C. – 229 
S.T. -4 


4 - A 
4 - B 


Nationalhighway No.4 
(Asian Highway 47 ) 
Bhojgaonkar Area , 4 -A -Reserved for 
Mallai Tower, Sonnai GeneralWoman 
Mangalkaryalay Area , 4 - B -General 
Hausai Kanya Shala 
Area , Karad kharedi 
vikri Petrol Pump 
Area , Natraj Theatre 
Area , Nakoda Steel 
Area , Lahoti Nagar, 
Indumatinagar, Shivai 
Patsanstha Area , 
Moria Area , Konark 
Park , Sangam 
Colony, North part of 
Mama Bazar, the 
eastern part of the 
road that went east 
from Datta temple 


North 


National highway No. 
4 (Asian Highway 47 ) 
and Karad city 
Boundary 


East 


National highway No. 
4 (Asian Highway 47 ) 


South 


District route No. 
55 (road leading to 
Dhebewadi) 


West 


A road that run north 
to dutta temple 


Scope 


5 


5 


Total – 3193 
S.C. -641 
S.T. – 26 


5 - A 
5 - B 


Dutta Temple Area , 
Whole_Bagal Vasti 
Area , Datta - Shivam 5 - A -Reserved for 
Housing Society, Jai Scheduled Caste 
Malhar Colony , New 5 - B -Reserved for 
Sarvodaya Society General Woman 
and its North part, 
Ayodhya Nagari , Nutan 
Marathi Primary 
School premises , 
Shivdarshan Housing 
Society , Balaji Colony 
East part 


North 


Koyana river 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


6 


East 


5 

A road that run north to 
Dutta temple 


South 


District route No. 
55 (road leading to 
Dhebewadi) 


West 


road goes to north 
direction from balaji 
colony 


6 


Scope 


6 Total - 3174 

S. C. - 373 
S.T. - 20 


6 - A 
6 - B 


Balaji Colony West 6 - A -Reserved for 
Zone , Jadhav Vasti, Pol Backward Class of 
Vasti , Waghmare Citizen . 
Vasti, Pawar Vasti , 6 - B -Reserved for 
Ganesh Temple Area , GeneralWoman . 
Rainak Vasti , 
Inagawale Vasti , 
Jadhav Vasti, Ganesh 
Colony and entire 
East , Shivparvati 
Colony, Abhinav 
Colony , Tadak vasti, 
Trimurti Colony, District 
Council Primary 
School 

No. 2 , 
Aga shivnagar 
Camp u s 
Hanuman agar 
Campus , Revenue 
Colony 


North 


Koyana river 


East 


Road towards North 
side under balaji 
colony , Aazad Colony 


South 


Agashiv Mountain , 
Christian Dafanbhumi 
Compound 


West 


7 


7 


7 - A 


Scope 


Total - 3260 
S. C. – 739 
S.T. – 40 


7 - B 


the boundary of the 
village chachegaon 
The primary health 7- A -Reserved for 
sub - center of the Schedule Caste 
western slum and the Woman . 
surrounding area , 7 - B -General 
Dangat Vasti, the 
Kolhati settlement, the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


१३ 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


07 


6 


Malkapur municipality 
water purification 
center and its southern 
slum , Azad Colony, the 
Zilla Parishad Housing 
Society , the Lokmanya 
Colony, 

the 
Dhebewadi road ( part 
of the road going from 
Mane wakhar to the 
road leading to north ), 
Sarvodaya Backward 
Class Housing Society 


North 


no 


District route 
55 (road leading to 
dhebewadi) 


East 


Side road that went 
mountain toward 
mane wakhar on the 
west side up to 
indraprasthanagar 
road no.1 


South 


Backward class 
housing Society 


West 


Emerson Company 
compound , limit of 
ward no 6 


8 


Scope 


8 Total - 3610 

S. C. – 378 
S.T. -9 


8 - A 
8 - B 


Road no 1 noon in 8 - A -Reserved for 
Indraprastha Colony , the Backward Class 
The part of the road Citizens Woman . 
towards south side of 8 - B -General 
Mane Wakhar , 
Vrindavan Colony, 
Dharm ve er 
Sambhajiaraj Colony, 
Krishna Hospital 
Campus, Vitthaldev 
Housing 

Society , 
Koyna Industrial Estate , 
Shivdarshan Housing 
Society Complex , 
Venkatesanagar, 
Khandoba nagar, Sai 
Teacher Colony, Thorat 
Mala ,Santoshi mata 
mala . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


5 


6 


North 


no 


District route 
55 (road leading to 
dhebewadi) 


East 


Nationalhighway no . 4 
(Asian Highway 47 ) 


South 


Road from Agashiv 
Mountain , S.B.Soc . 
and National Highway 
to Jhakhinwadi village 


West 


The road that went to 
the mountain from 
Mane wakhari on the 
west 

side , 
Mr. Ramchandra 
pawar, 

Mrs.Asha 
Kumbhwade , Mr. 
Prakash Kolekar West 
road , Mr.Atmaram 
borage to Vimal Patil 
House . 


9 


Scope 


9 Total - 5328 

S. C. – 477 
S.T. – 15 


9 - A 
9 - B 
9 - C 


The entire area of 9 - A -Reserved for 
Lakshminagar Backward Class of 
(Gaothan ) , Anuraj Citizens Woman 
Apartment and the 9 - B -Reserved for 
premises , along the GeneralWoman 
southern part of the 9 - C -General 
road under the 
direction of Ahilynagar 
and main road part, 
Aaudoombar Colony , 
Hingase genral stores 
complex , House of 
residence of Baner, 
East and west side of 
Shivajinagar main 
road , JagdalMal and 
campus, Premises of 
Smashnabhoomi, 
Reliance Petrol Pump 
area , Borge Mala , 
Shinde Mala , Bagal 
Mala , Utkar Leh to 
Malai Devi Credit 
Society 


North 


Main road from 
Malkapur Main road to 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, ७ डिसेंबर , २०१८ / अग्रहायण १६, शके १९ ४० 


94 


Schedule contd . 


1 2 


3 


4 


5 


6 


Rafiq Inamdar s house 
from Ahilya Chowk to 
Ahlayan Nagar road to 
Biroba Temple , from 
Aundumb Colony to 
AnurajApartment 


East 


Karad Market Yard 
Malkapur- Nandlapur 
State Road No. 144 , 
Kapil Village Boundary 
& Road Going to 
Wards Biroba Mandir 
from Main Road 


South 


The boundary of Kapil 
village 


West Road to Anandrao High 

School, National 

Highway no . 4 . 
Notes- ( 1) The reservations indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizens and Women 

including seats reserved for women belonging to SC , ST or BCC is as per the lots drawn on 
Friday , 31st October 2018 . 


(2 ) A map of the Malkapur Nagarpanchayat showing the limits of the wards is available during 

office hours for inspection in the office the Malkapur Nagarpanchayat. 


SHWETA SINGHAL , 

Collector, Satara . 


Satara , 6th December 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


